सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ 
या पदावर सरळसेवेने नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक- डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० जून, २०१८ 


संदर्भ :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक -९८६(१०/१५६७/आठ, 
दिनांक २२.०९.२०१६ व दिनांक २८.०९.२०१६. 


शासन आदेदा :- 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :- एसपीपी-२२९५/प्र.क्र.१४९/पोल-१०, दिनांक 
२० मे, १९९७ अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध आस्थापनेवर "सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" ची पदे निर्माण 
करण्यात आली आहेत. तसेच शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१२/ 
प्र.क्र.११२/पोल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ अन्वये नव्याने २९९ पदे निर्माण करण्यात आली 
आहेत. सदर पदे ही सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची आहेत. 
त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वरील संदर्भाधीन दिनांक २२.०९.२०१६ व दिनांक 
२८.०९.२०१६ च्या पत्रान्वये या पदांकरिता शिफारस केलेल्या १७४ उमेदवारांपैकी ३ 
उमेदवारांची "महाराष्ट्र शासकीय गट "अ" व गट "ब" (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम २०१५" व दुसरी 
सुधारणा सन २०१७ तील तरतूदीनुसार "परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट - 
अ" या पदावर त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


अ. | शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात । नियुक्तीचा 
क्र. | यादी क्र. आलेला महसूली | जिल्हा 
विभाग 

१ | १०३ शेख फिरोज लियाकत । खुला कोकण २ ठाणे 

2 | १२१ भिंगारदेव aaa विजय | अनुसूचित कोकण २ ठाणे 
जाती 

3 १५८ वळवी राजेंद्र बाबा अनुसूचित कोकण २ ठाणे 
जमाती 


शासन आदेशा HATH: डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोळल-१०, 
२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात यावी. 
(9) संबंधित उमेदवारास नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल, अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 
(२) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षांचा 
(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. 
(३) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करावे लागेल. 


(8) सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक - प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.०३.२००३ 
अन्वये संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्यक ते प्रमाणपत्र 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आता विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य 
राहिल. अन्यथा प्रस्तुत पदावरील त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 

(4) सदर उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्‍ती दिली असली तरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहिल. 


(६) नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास 
भत्ता मिळणार नाही. 


(७ उमेदवारांनी दोन वर्षाच्या परिविक्षा काळावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित 
केलेल्या नियमांनुसार वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण 
केल्यानंतर त्यांची "सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता" या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली 
जाईल. 


(८) उमेदवानांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.१५६०० - ३९१०० + ग्रेड पे ५४००/- या 
वेतनश्रेणीत वेतन मिळेल. प्रस्तुत वेतनश्रेणी उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक 
८४७४/२०१० मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. परिविक्षा कालावधीमध्ये पहिली 
वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक 
एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.०४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे 
महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 

न्यायालयाचा निर्णय राज्य शासनाच्या बाजूने झाल्यास, संबंधीत उमेदवारांकडुन अतिप्रदान 
झालेली रक्‍कम वसूल करण्यात येईल. त्यासाठी "शासनाच्या बाजूने उपरोक्त अपीलाचा 
निर्णय झाल्यास, थकबाकीची रक्‍कम शासनास परत करण्यात येईल." अशा आडायाची 
क्षतिपूर्ती बंधपत्रे ॥॥08111/ Bond) संबंधीत उमेदवारांना भरुन द्यावा लागेल. 


(१०) उमेदवार जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा 
कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु sees नाहीत आणि / किंवा विहित परिक्षा 
/ चाचण्या उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत 
अभियोग्य नसतील तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


(११) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


(१२) उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच 
करण्यात येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता यांच्याकडुन इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता संचालक, 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 


(१३) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, 
दिनांक ३१.१०.२००५ अनुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू 
राहील. 


(१४) मागास प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग आरक्षित पदांवर नियुक्‍ती देण्यात येत 
असलेल्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- बीसीसी-२०११/ 
प्र.क्र. १०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ अन्वये त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता 
तपासण्याच्या अधिन राहून, तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात यावी. त्यांनी नियुक्तीच्या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधीत जात 
पडताळणी समितीकडुन करुन घेणे आवश्‍यक राहिल. उमेदवाराने सहा महिन्यांच्या आत 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांची नियुक्‍ती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल 
दिनांक ०६.०७.२०१७ (सिव्हील अपील क्रमांक ८९२८/२०१५, चेअरमन अँण्ड मॅनेजिंग 
डायरेक्टर एफ सी आय अँण्ड aes विरुध्द जगदीश बळीराम INA अँण्ड अदर्स) नुसार 
कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
सादर केल्याबाबतचा आढावा संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी घेऊन शासनास विनाविलंब अहवाल सादर करावा. 

उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग व्यक्‍तींना 
जातीचे प्रमाणपत्र देणे व अशा प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे या बाबींचे विनियमन 
करण्याकरिता आणि तत्संबंधीत किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता 
अधिनियम, २००१ अन्वये कारवाइ करण्यात येईल. 

(१५) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील 
राज्य सेवा अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम उमेदवारांना लागू 
होतील. 

३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१०५९०९२२२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Kishor Shy: halerao 
N, 


Kishor Shyamrao Sassi nce 


6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcf0ec79c7 


Bhalerao = — senso 
(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२ व १६ब), मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेठा क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोळल-१०, 


११. शोख फिरोज लियाकत, घर नं. ३०, नाईकवडपुरा, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर. 


१२. भिंगारदेव Balle विजय, मसनतपूर एम.आय.डी.सी., चिकलठाण, 
जि. औरंगाबाद. - ४३१ ००१. 
१३. वळवी राजेंद्र बाबा, रा. मु. हातधुई, पो. खुंटामोडी, ता. अक्राणी, 
जि. नंदुरबार - ४२५४१४. 
१४. निवड नस्ती/पोल-१० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


